परिभाषित अशांदान निवृत्तीवेतन/ राष्ट्रीय 
निवृत्तीवेतन योजने अंतर्गत सानुग्रह 
अनुदान मंजूर करण्याबाबत 
fede. STRAT सोन्याबापू वाघमोडे, 
वैद्यकीय अधिकारी, गट अ 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः अंनियो २०२२/प्र.क्र.८३/सेवा-३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: २८ फेब्रुवारी,२०२२ 


वाचा- 
१) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दिनांक २९.०९.२०१८ 
२) सहसंचालक (अ व W आरोग्य सेवा,आयुक्तालय,मुंबई यांचे पत्र 
क्र/संआसे.२ब/डॉ.वाघमोडे/निवसेनि/ जा.क्र.१२६५/२१ दिनाकं ३०.१२.२०२१ 
३) श्रीमती स्वाती रमेशकुमार वाघमोडे यांचा दि.२४.०८.२०२० रोजीचा अर्ज 


शासन आदेशा : 

उपरोक्त वाचा क्र.२ अन्वये सहसंचालक (अ व प्र) आरोग्य सेवा,आयुक्‍तालय,मुंबई यांच्याकडून 
प्राप्त झालेल्या प्रस्तावासोबत श्रीमती स्वाती रमेशकुमार वाघमोडे यांच्या उपरोक्‍त वाचा क्र.३ येथे 
नमूद केलेल्या अर्जाच्या अनुषंगाने प्रशासकीय विभाग प्रमुख हे त्यांना वाचा क्र.१ येथील वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्र अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दि.२९ सप्टेंबर, २०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार दिवंगत. डॉ.रमेशकुमार सोन्याबापू वाघमोडे, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ यांच्या 
नामनिर्देशित व्यक्‍ती / कायदेशीर वारसास म्हणजे त्यांच्या पत्नीस श्रीमती स्वाती रमेशकुमार वाघमोडे 
यांना ५० टक्के व त्यांचा मुलगा.चि.सोहम रमेशकुमार वाघमोडे यांना yo टक्के नामनिर्देशित केले 
असल्याने दिवंगत डॉ.वाघमोडे यांच्या पत्नीस व FSM रु.१०,००,०००/- (अक्षरी रुपये दहा लाख 
फक्त) सानुग्रह अनुदान मंजूर करीत आहेत. 

सदर “सानुग्रह अनुदान” शासकीय कर्मचारी सेवेत असताना १० वर्षे शासन सेवा होण्यापूर्वी 
दि.२७.०४.२०२० रोजी मृत्यू पावल्यामुळे मंजूर करण्यात येत आहे. सदर आदेश आदेशाच्या 
दिनांकापासून १ वर्ष कालावधीसाठी ग्राहय राहतील. 


सदरचा खर्च मागणी क्र. जी-६-२०७१-निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभ ०१ नागरी १०३ 
अनुकंपा भत्ते (००)(०६)-परिभाषित अंशदान /राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत सानुग्रह अनुदान 


शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो २०२२/प्र.क्र.८३/सेवा-३ 


(२०७१०७२२)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


सदरचा शासन आदेश वरील वाचा क्र १.येथील शासन निर्णयातील अ ५.क्र.येथे नमूद 
केल्यानुसार प्रशासकीय विभाग प्रमुख यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२०४१६४५३२६५१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


LAHANE 
VIJAYKUMAR 
LAXMANRAO ‘isc 
(वि.ल.लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


2AEDC74F3CACF3FB967FFS9SSAAF5 
‘1EF77EC30, cn=LAHANE 


) आयुक्‍त तथा अभियान संचालक, आरोग्य सेवा, आयुक्तालय, मुंबई 
) संचालक आरोग्य सेवा,आयुक्‍्तालय,मुंबई 
) उपसंचालक आरोग्य सेवा,पुणे मंडळ, पुणे 
४) संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी कोषागार अधिकारी/ 
) 
) 
) 


जिल्हा शल्यचिकित्सक ,रुग्णालय सामान्य ,पुणे 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे 

श्रीमती स्वाती रमेशकुमार वाघमोडे, श्रीराम निवास तप्नेश्वर गल्ली, जामखे, 
ता.जामखेड, जि.अहमदनगर-४१३२०१ यांना माहितीस्तव 

८) निवड नस्ती -सेवा/२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


